१५ वा वित्त आयोग- 

राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट 
करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेले रु.५३६०५.०० 
लक्ष इतकी तरतुद सन २०२३-२४ च्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतुन वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9४/आरोग्य-७(शिकाना) 
हैद्राबाद हाऊस, हॉलनं.२ , 
शिबिर कार्यालय, नागपूर 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२३ 


१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे मंजूरी आदेश पत्र H.94(82/FC- 
XV/FCD/2020-24, दिनांक ०८.१२.२०२३. 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२. ०४. २०२३. 
3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ०५. १२. 2023. 
) 
) 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०८.१२. 2023. 

संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसोम/१५ वि.आ./ 
नि.वि./२२१६-२१/२०२३-२४, दिनांक १८.१२.२०२३. 

६) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. पुरमा-३५२१/प्र.क्र.५०/२१/ आरोग्य-७, 
दिं.०४.०२.२०३२. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र बीयुडी-१३२२/प्र.क्र.६०/२२/ आरोग्य-७, 
दि.०५.०१.२०२३. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र पंविआ-५०२३/प्र.क्र.१२८/२२/ आरोग्य-७, 
दि.३०.०३.२०२३. 


S 


= 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने राज्यातील आरोग्य 
व्यवस्था बळकट करण्यासाठी विविध बाबीकरीता राज्यास सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता एकूण 
रु.१३३०७१.६० लक्ष इतके अनुदान मंजूर केले आहे. त्यापैकी संदर्भ w.g ते ८ येथील दिनांक 
०४.०२.२०२२ रोजी रु.७७८००.६९ लक्ष , दिनांक ०५.०१.२०२३ रोजी रु.३०५.४५ लक्ष व दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9४/आरोग्य-७(शिकाना) 


३०.०३.२०२३ रोजी रु.१३६०.४६ लक्ष असे एकूण रु.७९४६६.६० लक्ष इतके अनुदान राज्यास वितरीत 
केले आहे. तसेच आता उर्वरीत रु.५३६०५.०० लक्ष इतके अनुदान केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेले 
आहे. सदर अनुदान सन २०२३-२४ च्या मंजूर तरतुदीतून वितरीत करण्यास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने राज्यातील आरोग्य 
व्यवस्था बळकट करण्यासाठी विविध बाबीकरीता उपलब्ध करुन दिलेले रु.७९४६६.६० लक्ष इतके 
अनुदान संदर्भ क्र.६ ते ८ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केले आहे. तसेच केंद्र शासनाने उपलब्ध 
करुन दिलेले उर्वरीत रु.५३६०५.०० लक्ष अनुदान संदर्भीय क्र.३ येथील दि.०५.१२.२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकानुसार राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 
त्यानुसार सदरील रु.५३६०५.०० लक्ष अनुदान खालील विवरणपत्रात लेखाशिर्ष निहाय नमूद 
केल्यानूसार वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
सन २०२३-२४ 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरणाची 
अ.क्र लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पिय ees 
रक्‍कम 
तरतूद 
| मागणी क्र. आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषमचिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने रु.८१२८४.०० ५३६०५.०० 
(०८) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहायक 
अनुदाने 
(०८) (०२) नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र (अनिवार्य) 
(अनिवार्य) १००% केंद्र हिस्सा 
(२२१०-१८७) ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
०२. सदरचा खर्च वर TRA नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशिर्षाखाळील सन २०२३-२४ 
च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा. 
०३. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे राज्यातील आरोग्य 


व्यवस्था बळकट करण्यासाठी विविध बाबीकरीता मंजूर केलेल्या आराखडयानुसार राज्यास उपलब्ध 
करुन दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग करण्यात यावा. तसेच सदर निधीचा विनियोग झाल्यानंतर 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) विहित नमुन्यात केंद्र शासनास सादर 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9४/आरोग्य-७(शिकाना) 


०४. सदरच्या निधीचा विनियोग हा राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नागरी 
व ग्रामीण घटकांतर्गत करावयाचा असल्याने त्याकरीता राज्य आरोग्य सोसायटी, जिल्हा आरोग्य 
सोसायटी व नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत विविध नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामविकास 
व पंचायत राज विभागाच्या अंतर्गत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याशी समन्वय साधून करण्यात 
यावा. 


०५. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात 
सादर करुन विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा 
अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटीच्या यांच्याकडे सूपुर्द करावी. 
यासाठी सहसंचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


०६. तसेच सदर निधीच्या विनियोगाबाबत व त्यावरील संनियंत्रण व प्रगती अहवालाच्या 
अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र १ मधील पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे बंधनकारक 
राहील. 


०७. वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शतींची पूर्तता केली असल्याचे कार्यक्रम 
प्रमुख / संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले असून 
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर HS आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाली असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


०८. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखा 
परिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप नसल्याचे राज्य आरोग्य सोसायटीने प्रमाणित केलेले आहे. 
०९. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी परिच्छेद-४ मधील संस्थामार्फत 


पुरवठादाराच्या/लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 


१०. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर 
कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 
धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन 
खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन 
निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व aid पालन झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


Saat निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9४/आरोग्य-७(शिकाना) 


११. सदर अनुदान सशर्त असून या पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, 
२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत 
करण्यात येईल. 


१२. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र 
बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक 
२४.०६.२०२१ व दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/ अटी 
व शतींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवऱ्यक त्या बाबी 
स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च 
करण्यात योणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


१३. सदर प्रस्तावावरील निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने आव्यक तेथे करावयाच्या 
खरेदीच्या संदर्भांत शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 


१४. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाचे शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मुंविनि/- 
२०२२/प्र.क्र.--२७/२०२२/विनियम, दिनांक १२.०१.२०२३ मधील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
तसेच वित्त विभागाच्या दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१५. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥89॥99॥॥.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०४१४३७३६०९१७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJ F N D RA Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b5 12f7ff8b758d60a4598c24a36386a48 


05881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBEO 
€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 


5, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2023.12.18 18:19:09 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ पैकी ४ 


१०. 
११, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.9७४/आरोग्य-७(शिकाना) 


आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
निवडनस्ती ( आरोग्य -७) . 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


